महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 


जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत 


शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी ०२२०/प्र.क्र.३९ /कार्यासन-११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ सप्टेंबर, २०२० 


पहा: १. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१,वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१. 
२. विधि व न्याय विभाग,झासन निर्णय क्र.अस्थायी ०२२०/प्र.क्र.३९/कार्यासन ११,दि.५/३/२०२० 
३. विधि व न्याय विभाग,झासन निर्णय क्र.अस्थायी ०२२०/प्र.क्र.३९/कार्यासन ११,दि.१७/३/२०२० 
४. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.दि.३१/८/२०२० 
५. जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांचे पत्र म.जा.क्र.प्रशा.ब.४/३५३७/२०२०,दि.७/७/२०२० 


शासन निर्णय : 


जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांच्या आस्थापनेवरील १३० 


अस्थायी पदांना संदर्भ H.2 च्या शासन 


निर्णयान्वये तर ४ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये दि. 9/3/2020 ते दि.३१/८/२०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी यांनी संदर्भ क्र. ५ च्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार त्यांच्या आस्थापनेवरील 
पुढील TEA नमूद केलेली १५२अस्थायी पदे दि.१/९/२०२० ते दि. २८/२/२०२१ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ 


देण्यात येत आहे. 
अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
१ अधिक्षक 5 
२ सहायक अधीक्षक १४ 
३ लघुलेखक (उच्च श्रेणी) ग्रेड -१ ३ 
४ लघुलेखक (Seq श्रेणी) ग्रेड-२ १ 
५ लघुलेखक इंग्रजी (निम्न श्रेणी) ग्रेड-३ २ 
६ ळलघुलेखक- मराठी (निम्न श्रेणी) ग्रेड-३ शिक का 
७ वरिष्ठ लिपिक १३ 
कनिष्ठ लिपिक ५६ 
वाहनचालक 5 
१० प्रमुख बेलिफ १ 
११ बेलिफ १२ 
१२ पुस्तक बांधणीकार शिका 
१२३ शिपाई ३८ 
१४  । वॉचमन व 
१५ पुर्णवेळ सफाई कामगार 1 १ | 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२२०/प्र.क्र.३९ /कार्यासन-११ 


कद कंत्राटी पहारेकरी २ 
१७  । कंत्राटी सफाईकामगार २ 
एकूण पदे १५२ 


३. यासाठी होणारा खर्च जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी या कार्यालयासाठी मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान, 
१०५दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधीऱ,(०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (दत्तमत) (अनिवार्य) 
(२०१४ ०१७२), ०१- वेतन या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२०२१ या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्रक्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि.३१/८/२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९१५१४१८४६७९१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Navagire Santosh Sampatti 
D , o=Government a 


° चि 
N h IN: c=IN, ernment of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 
AVAQIFE SANTOSH verre possicose- soos: sahara, 
2.5.4.20=214b4345a2842afe7dd0cbda%e8d83579cbedaaaef30f215ceda096e 
42407797, 


Sampatti तरा 
(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत:- 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय रत्नागिरी. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग, व्यय-५/ आ.पु.क.कक्ष /अर्थसंकल्प ११,मंत्रालय, मुंबई. 
. विधी व न्याय विभाग, कार्या-२०/कार्य-२३,मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (कार्यासन ११) 


>» ०0७८ WwW A -5 


on GG  -€ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


